Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक २२ ] 


सोमवार , सप्टेंबर १६ , २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 

सह महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४) प्रमाणे . 


क्रमांक अ.का.- भू.सं.- उविअ- नाग - श - कावि- ५५०-२०१९. - 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस-२४ ९६-२६४३ - सी.आर -३०० (ए )-९ ७- युडी-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० व 
क्र . टीपीएस-२४००-१६२८- सी.आर-२००-२०००- यु.डी.-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१ नुसार मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे, नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस-२४०१-८५५- सी.आर-७६- युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील 
सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण " म्हणून 

घोषित केलेले आहे . तसेच नागपूर 
शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली-२००० ही शासनाने , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस-२४००-१६८४-सीआर-१९२-२००० 
युडी-९, दिनांक ३१ मार्च, २००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ९ एप्रिल , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे. 


तसेच, उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार विषयांकित सेंट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी.पी.अॅन्ड बेरार 
कॉलेजपर्यंतचा रस्ता २४.०० मी . रुंदीचा विकास योजना रस्ता म्हणून करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ 
( २) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनुसार मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
मौजा नागपूर ( खास ), तहसिल 

नागपूर शहर , जिल्हा 

नागपूर 

येथील जमीन नागपूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार सेंट्रल ऐव्हेन्यु रोड ते 
बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी.पी.ॲन्ड बेरॉर कॉलेज पर्यंत २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करणे या 
विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठीच्या संपादनाच्या घोषणेची अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. 


ना .- एक -१ ( १६६२). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६, २०१९/ भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे नुसार खाजगी विकास योजना रस्ता विकसित करण्याकरीता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . तसेच , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ (२) व १२६ 
( ४ ) अन्वये शासनाचेनिर्णय क्र . टीपीबी-४३१४-१८१-प्र.क्र . ९-२०१५- नवि -११, दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क आणि अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना विभाग, महानगरपालिका, नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २५ जुलै, २०१९ अन्वये प्रस्तावित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची खात्री झाली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 
मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ (२ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे. 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ (४) सह भूमी 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम " 
म्हणून संबोधिलेल्या ) च्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी, नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . 

उक्त जमिनीच्या संबंधीत यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ ( ग) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , नागपूर शहर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरु करण्याबाबत निर्देशित 
करण्यात येत आहे . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान उक्त अनुसूचि मधील 
ज्या जमिनीचे नियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ (१) प्रमाणे संपादित 
केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमिनी अंतीम निवाड्याचे वेळी वगळण्यात येतील . 

उक्त संपादन क्षेत्र जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादनाखालील जमिनीचा तपशील 
सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी.पी.अॅन्ड बेरार कॉलेज पर्यंत रस्ता २४.०० मी . 
रुंद विकास योजना रस्ता ( केळीबाग रस्ता) रूंदीकरण करण्याबाबत संपादित करावयाच्या खाजगी जमिनीचा तपशील . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ / अ-६५/२०१ ९ -२०, गाव : नागपूर ( खास), तालुका- नागपूर शहर , जिल्हा नागपूर 

एकूण संपादन क्षेत्र अदमासे ७४३२.१० चौ . मी . 


अ.क्र . 


शिट क्रमांक 


नगर भूमापन क्रमांक 


गा.न.नं. ७/१२ प्रमाणे/ 
मालमत्ता पत्रकाप्रमाणे 


संपादन करवयाचे 

क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


२५६ 


१११ 


५४७.१० 


२ 


७६.५० 


२५६ 
२५६ 


११२/५ 
११२/६ 


५१७.७७ 
५५.० ९ 
९ १.२१ 


3 


९ ५.८० 


४ 


२५६ 


११३ 


१२७.१३ 


३०४.५० 
८०७.२० 


५ 


२५६ 


११५ 


१६८.९ १ 


६ 


२३८ 


५७.७५ 


३५.८५ 


३७९ / १ 
३७ ९ / ३ 


७ 


२३८ 


५७.७५ 


२१.६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १ ९ ४१ 


३ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


८ 


२३८ 


३७९ / ४ 


१७.०० 


१२.५१ 


९ 


२३८ 


३८० 


१२८६.४० 


१४५.६२ 


१० 


२३८ 


३८३ 


२ ९ ७.६० 


४.१ ९ 


११ 


२३८ 


२ ९ ४ 


३२७.७० 


१०२.२२ 


१२ 


२३८ 


२ ९ ५ 


१५१.८ ९ 


३१७.७० 
१३६.१० 


१३ 


२३८ 


३०७ 


१४ 


२३८ 


५३.२६ 
१४.८३ 
४४.६७ 


१५ 


२३८ 


१८०.०० 


३० ९ 
३१० व ३११/२ 
३११/१ 
१० ९ 


१६ 


२३८ 


३८५.५० 


११३.९ ५ 


१७ 


६३०.९ ० 


१००.११ 


२३८ 
२३८ 


१८ 


१११ 


१७.५० 


१.१८ 


१ ९ 


२३८ 


११५ 


३८६.०० 


२४२.६६ 


२० 


२३८ 


२ ९ २ 


६५ ९.९ ० 


१७६.०३ 


२१ 


२०३ 


४२.०० 


४०.३० 


२३८ 
२३८ 


२२ 


१२२ 


१३३.४२ 


२३ 


२३८ 


१३७.९ ० 
९ ३.०० 
९ ३.०० 


१२३/१ 
१२३/२ 


५३.५६ 


२४ 


२३८ 


५७.०३ 
५.७ ९ 


२५ 


१२४ 


८२.६० 


२३८ 
२३८ 
२३८ 


१२६ 


११०.६० 


२६ 
२७ 


६ ९ .१८ 


१२७ 


२७५.५० 


१३३.७ ९ 


२८ 


२३८ 


१२१ 


२८०.६० 


११४.३ ९ 


२ ९ 


११७ 


१४८.६० 


९ ८.५० 


२३८ 
२३८ 


३० 


२०५ 


१७८.५० 


४६.३६ 


३१ 


२३८ 


११६ 


६२.९ ० 


६२.९ ० 


३२ 


२३८ 


२०४ 


२६०.०० 


२०.७६ 


३३ 


२२२ 


१०६ 


२३०.२८ 


५७.३ ९ 
२२८.६० 


३४ 


२२२ 


१८५ 


११८ ९ .८१ 


३५ 


२२२ 


१८६ 


८३५.०० 


२२६.१० 


३६ 


२२२ 


१०२ 


२१०४.५६ 


३६०.७१ 


३७ 


२२२ 


१७८ 


३३.३० 


७५.८८ 


३८ 


२२२ 


१७९ 


१०४.७५ 


११५.५४ 


३ ९ 


२२२ 


१८१ 


१८६१.७७ 


४० 


२२२ 


१ ९ ० 


३८३.८८ 


२८६.९ ४ 
१३५.३५ 
१०६.४४ 


४१ 


२२२ 


१८७ 


१८२.२५ 


४२ 


२२२ 


११६ 


७४.४ ९ 


३३१.५२ 
१५२.४१ 


४३ 


२२२ 


१३४.९ ६ 


४४ 


२२२ 


१८८/१ 
१८८/२ 
१८८/३ 


३६.३८ 


८३.८३ 
१६.४५ 


४५ 


२२२ 


१६.४५ 


४६ 


४५५ 


१२१.७० 


२०५ 
२०५ 


८७.८६ 
११५.५७ 


४७ 


४५२ 


२३८.३० 


४८ 


२०५ 


४५३ 


६३७.०० 


१८२.४८ 


४ ९ 


२०५ 


३८४ 


१४३.५० 


८.६३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६, २०१९ /भाद्रपद २५, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक -चालू 
( ३ ) 


( 9 ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ४ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


५० 


२०५ 


३८६ 


२१५.२० 


७४.८६ 


५१ 


२०५ 


३८७ 


३५३.४० 


८४.२५ 


५२ 


२०५ 


३८८ 


३५४.३० 


१८ ९ .७३ 


५३ 


२०५ 


२७३ 


६०.१० 


१८.६२ 


५४ 


२०५ 


२६ ९ 


२४.९ ० 


१.४७ 


५५ 


२०५ 


२७२/१ 


९ १.५० 


७.०१ 


५६ 


२०५ 


१७४ 


१३४.८० 


४१.०६ 


५७ 


२०५ 


३१५.३६ 


३७.८८ 


१७७/१ 
१७७/२ 


५८ 


२०५ 


२५.७३ 


९ ०.३३ ९ 
१३३.४ ९ 


५ ९ 


२०५ 


३३२/१ 


१७.८६ 


६० 


२०५ 


३७४ 


११४.४० 


६६.४१ 


६१ 


२०५ 


३७५ 


१२ ९ .४० 


८ ९ .६१ 


६२ 


२०५ 


०.०० 


७४.७० 


३७६ 
३७८ 


६३ 


२१५.१० 


१६.३० 


२०५ 
२०५ 


६४ 


३८१ 


९ १.०० 


१६.२६ 


६५ 


२०५ 


३८३ 


४८.६८ 


२ ९ .०० 


६६ 


२०५ 


२४४.३० 


१.८२ 


३३३ 
३३२/३ 


६७ 


२०५ 


४४.६३ 


३६.९ ६ 


६८ 


३३२/४ 


३६.३८ 


३०.४४ 


२०५ 
२०५ 


६ ९ 


३३२/५ 


३७.५० 


३२.२४ 


७० 


२०५ 


३३२/६ 


३७.५० 


३१.९ ७ 


७१ 


२०५ 


५२.१८७ 


५१.८४ 


३३२/७ 
२७७/२ 


७२ 


२०५ 


९०.९ ० 


५४.५४ 


७३ 


२०५ 


२७८ 


१९२.९ ० 


४७.११ 


७४ 


२०५ 


२७ ९ 


१४३.५० 


१४.२२ 


७५ 


२०५ 


१४ ९ 


३२३.८० 


१५.७४ 


७६ 


२०५ 


३७७ 


२ ९ .४६८ 


७७ 


२०५ 


१७८ 


५६.०० 


४०.८३ 


७८ 


७५.२४३ 


४२.९ ७ 


२०५ 
२०५ 


७ ९ 


३६७/१ 
३६७/२ 
४६० 


२४.६० 


३६.४५ 
१७६.७० 


८० 


२०५ 


१०.४६ 


८१ 


१ ९ १ 


४८३ 


१०४.६० 


७३.८८ 


८२ 


१ ९ १ 


४८५ 


१६.५० 


२.४४ 


८३ 


१ ९ १ 


४ ९९ 


७ ९ .५० 


६७.५८ 
४.५० 


८४ 


१ ९ १ 


६०६ 


८५ 


१ ९ १ 


५०७ 


११ ९ .५० 


६३.५० 


८६ 


१ ९ १ 


८३.२४ 


५०८ 
५० ९ 


८७ 


१ ९ १ 


१८.३३ 


२८०.३० 
७५.८० 
२५.९ ० 
३८.०० 


८८ 


१८७ 


१२.३८ 


१ ९ १ 
१ ९ १ 


८ ९ 


१८८ 


९ .७१ 


९ ० 


१ ९ १ 


१८ ९ 


६५.४० 


१४.४४ 


९ १ 


१ ९ १ 


१ ९ ५ 


२५.४० 


२५.४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ५ 
९ ६ 
९ ७ 
९ ८ 
९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 


१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 
१ ९ १ 


१ ९ ६ 
२०१ 
२०२ 
२०४ 
६४१ 
६४२ 
६१० 
६०४ 
६०५ 
६०३ 
५ ९ ४ 
५ ९ ३ 
१८४ 
१८३ 


३७.९ ० 
८.९ ० 

९ .४० 
३ ९ .६० 
४५.८० 
८६.६० 
३८.३० 
१८.०० 
२१.१० 
२४२.३० 
२८८.७० 

९ ७.५० 
२३७.५० 
१७६.९ ० 

५०.१० 
३१६.३० 

३ ९ .६० 
११ ९ .६२ 
४०.०० 


३७.९ ० 
७.२७ 
६.७१ 
११.५५ 
४५.८० 
३५.३ ९ 
२२.५ ९ 
१८.०० 
२१.०० 

२ ९ .८५ 
११८.३८ 

३४.६५ 
२३.७० 
२३.४३ 

६.४७ 
१७.३३ 
१५.४६ 
४१.०८ 


१०४ 


१०५ 
१०६ 


१८१ 


१०७ 


१८० 


१०८ 
१० ९ 
११० 


२०५ 
१ ९ ८ 
१ ९९ 


१७.७५ 


एकूण संपादित क्षेत्र .. 


७४३२.१० 


प्रकल्पाचे नाव : 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी . पी . ॲन्ड बेरार कॉलेज पर्यंत 
२४.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता (केळीबाग रस्ता ) रुंदीकरण करण्याबाबत . 
सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी . पी . अॅन्ड बेरार कॉलेज पर्यंत 
२४.०० मी . रूंद विकास योजना रस्ता (केळीबाग रस्ता ) रूंदीकरण करण्याबाबत . 
नागरी विकास क्षेत्रात पायाभूत प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीतील अडथळे दूर होवून सुनियोजीत शहरातील नगर 
विकास प्रकल्पाप्रमाणे वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून अपघात प्रमाण कमी करणे व नगर सर्वांगसुंदर करणे 
नागरीकांना त्यानुसार मोबदला देणे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे नगर रचना विभाग , महानगरपालिका, नागपूर शहर यांचे कार्यालयात निरिक्षण 
करता येईल. 


अश्विन मुदगल , 


जिल्हाधिकारी 


नागपूर : 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१९ . 
ना .- एक -२ ( १६६२) . 


नागपूर . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६, २०१९/ भाद्रपद २५, शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७० . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

सह महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) प्रमाणे . 


क्रमांक अ.का.- भू.सं.- उविअ- नाग - श .- कावि - ५५४-२०१९. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -२४ ९६-२६४३- सी.आर-३०० (ए)-९ ७- युडी-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० व 
क्र . टीपीएस -२४००-१६२८ - सी.आर- २००-२००० -यु.डी.-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१ नुसार मंजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच शासनाचे, नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस-२४०१-८५५-सी.आर- ७६- युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील 
सात योजनांचे क्षेत्र वगळून नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे . तसेच नागपूर 
शहरासाठी विकास नियंत्रण नियमावली -२००० ही शासनाने, नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस- २४००-१६८४-सीआर-१९२-२००० 
युडी-९, दिनांक ३१ मार्च, २००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ९ एप्रिल , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . 


वगळून उर्वरीत 


तसेच उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार विषयांकित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्फत नागपूर - रायपूर राजमार्गावर ( एन . एच.-६) मौजा 
पारडी व भांडेवाडी, तहसिल- नागपूर , जिल्हा-नागपूर , नागपूर शहराचे मंजूर विकास योजनेअंतर्गत विद्यमान रस्त्याचे (१) पारडी ऑक्ट्राय नाका 
( एम . एस . ई. बी . १३२ के. व्ही . ए. स्टेशन) ते नागपूर कडे श्री भगवती रोडलाईन्स पावेतो. (४२.०० मी .) (२) श्रेयस ऑर्थोपेडीक हॉस्पिटल ते पृथ्वी 
हार्डवेअर (रेल्वे क्रॉसिंग) पावेतो. (४५.०० मी .) (३ ) संजय इंटरप्रायजेस (रेल्वे क्रॉसिंग ) ते श्वेतांबर जैन मंदिर पावेतो. ( ४२.०० मी .) (४) संत तुकाराम 
चौक येथून कळमनाकडे जाणा- या राज्या मार्गावरील उजवीकडील हॉटेल गोमतीच्या बाजुचा मोकळा प्लॉट व डावीकडील हल्दीराम फुड 

प्रॉडक्टच्या 
कार्यालयाचा भाग . (४५.०० मी .) (५) मे . गुप्ता ट्रेडर्स देशपांडे लेआऊट ते श्रीमती कृष्णादेवी नंदकिशोर सारडा मातृछाया प्लॉट नं . ९ २७, देशपांडे 
लेआऊट . (३६.०० मी .) विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाअंतर्गत लागणा- या जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव म्हणून शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२४१३ 
५६३-प्र . क्र . १८८-१३- नवि- ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७( २) अन्वये 
फेरबदलान्वये मंजूर झालेला आहे. उक्त विकास योजना रस्त्याच्या रुंदीकरणाखालील खाजगी जागेचे संपादन नागपूर महानगरपालिकेकरीता नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून करावयाचे आहे आणि शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७(२) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास 
दिनांक २ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनुसार मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्फत 
नागपूर - रायपूर राजमार्गावर ( एन . एच.-६) मौजा - पारडी व भांडेवाडी, तहसिल-नागपूर , जिल्हा - नागपूर , नागपूर शहराचेमंजूर विकास योजनेअंतर्गत 
विद्यमान रस्त्याचे (१) पारडी ऑक्ट्राय नाका ( एम . एस . ई. बी . १३२ के. व्ही . ए. स्टेशन) ते नागपूर कडे श्री भगवती रोडलाईन्स पावेतो. ( ४२.०० मी .) 
( २) श्रेयस ऑर्थोपेडीक हॉस्पीटल ते पृथ्वी हार्डवेअर ( रेल्वे क्रॉसिंग ) पावेतो . (४५.०० मी .) (३ ) संजय इंटरप्रायजेस (रेल्वे क्रॉसिंग ) ते श्वेतांबर जैन 
मंदिर पावेतो. ( ४२.०० मी.) (४) संत तुकाराम चौक येथून कळमनाकडे जाणा- या राज्य मार्गावरील उजवीकडील हॉटेल गोमतीच्या बाजुचा मोकळा प्लॉट 
व डावीकडील हल्दीराम फुड प्रॉडक्टच्या कार्यालयाचा भाग . ( ४५.०० मी .)( ५) मे . गुप्ता ट्रेडर्स देशपांडे लेआऊट ते श्रीमती कृष्णादेवी नंदकिशोर 
सारडा मातृछाया प्लॉट नं . ९२७, देशपांडे लेआऊट . (३६.०० मी .) विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करणे या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी क्षेत्र कलम 
३७(२) प्रमाणे आदेश शासन राजपत्रात अधिसूचित केलेले आहे . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे नुसार खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसीत करण्याकरीता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ ( २) व १२६ (४ ) 
अन्वये शासनाचेनिर्णय क्र . टीपीबी -४३१४-१८१-प्र.क्र . ९- २०१५ -नवि -११, दिनांक २४ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क आणि अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना विभाग, महानगरपालिका, नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २५ जुलै, २०१९ अन्वये प्रस्तावित केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची खात्री झाली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नुकसान भरपाई रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूरमार्फत 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६( २) मध्ये विनिर्दीष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे. 


त्याअर्थी, शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ (४ ) सह भूमी 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम " 
म्हणून संबोधिलेल्या) च्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे. 

उक्त जमिनीच्या संबंधीत यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ (ग ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्याबाबत निर्देशित 
करण्यात येत आहे. 


. 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान उक्त अनुसूची मधील 
ज्या जमिनीचेनियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ (१) प्रमाणे संपादित 
केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमीनी अंतीम निवाड्याचे वेळी वगळण्यात येतील. 

उक्त संपादन क्षेत्र जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, नागपूर शहर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादनाखालील जमिनीचा तपशील 


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्फत नागपूर- रायपूर राजमार्गावर ( N.H.-6) मौजा-पारडी व भांडेवाडी, तहसिल नागपूर शहर ,जिल्हा 
नागपूर , नागपूर शहराचेमंजूर विकास योजनेअंतर्गत विद्यमान रस्त्याचे(१) पारडी ऑक्ट्राय नाका ( एम.एस.ई.बी. ) १३२ के.व्ही.ए. स्टेशन) ते नागपूर 
कडे भगवती रोडलाईन्स पावेतो ( ४२.०० मी .), (२) श्रेयस ऑर्थोपेडीक हॉस्पीटल ते पृथ्वी हार्डवेअर (रेल्वे क्रॉसिंग ) पावेतो (४५.०० मी .), (३) संजय 
इंटरप्रायजेस (रेल्वे- क्रॉसिंग ) ते श्वेतांबर जैन मंदिर पावेतो (४२.०० मी .), (४) संत तुकाराम चौक येथून कळमनाकडे जाणा - या राज्य मार्गावरील 
उजवीकडील हॉटेल गोमतीच्या 

बाजूचा मोकळा प्लॉट व डावीकडील हल्दीराम फुड प्रॉडक्टच्या कार्यालयाचा भाग (४५.०० मी .), (५ ) मे . 
देशपांडे ले- आऊट ते श्रीमती कृष्णादेवी नंदकिशोर सारडा मातृछाया प्लॉट नं . ९ २७, देशपांडे ले- आऊट (३६.०० मी .) विकास योजना रस्ता रुंद रण 
करण्याबाबत संपादीत करावयाच्या खाजगी जमिनीचा तपशील . 


गुप्ता ट्रेडर्स 


गाव पारडी, तालुका नागपूर शहर , 

जिल्हा 

नागपूर 
भूसंपा- प्रकरण क्र . १- अ-६५-२०१९-२० , एकूण संपादन क्षेत्र अदमासे ६१४२.६२ चौ . मी . 


अ.क्र . गट नंबर / सर्व्हे नंबर 

नगर भूमापन 

गा.न.नं.७/ १२ संपादन करावयाचे शेरा 
खसरा नंबर 

क्रमांक प्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५) 

( ६ ) 
एच.बी. टाऊन ते ( इतवारी ) रेल्वे क्रॉसिंग ( उजवी बाजू), नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . १८-३९ २११.०० चौ . मी . पैकी चे लिजधारक 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


१८ 


४२.०० 


भू . क्र . १४७ 


२ 


१८ 


४३.१४ 


भू . क्र . १४८ 


३ 


१८ 


४३.१३ 


भू . क्र . १४ ९ 


४ 


११ ते २३ 
११ ते २३ 
११ ते २३ 
११ ते २३ 
११ ते २३ 
११ ते २३ 
११ ते २३ 


१८ 


४५.०० 


भू . क्र . १५० 


५ 


१८ 


५५.०५ 


भू . क्र . १५१ 
भू . क्र . १५२ 


६ 


१८ 


५५.१७ 


७ 


१८ 


५६.८३ 


भू . क्र . १५३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६, २०१९ /भाद्रपद २५, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 


( ५ ) 


( ६ ) 


चौ . मी . 


८ 


११ ते २३ 


१८ 


५०.९ ० 


भू . क्र . १५४ 


९ 


१०/४ , ९ / १ ख , १२/२ 


१७ 


८५.३४ 


१० 


१०/३, ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


२१.५८ 


११ 


१०/३ , ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


२१.४४ 


प्लॉट नं .५ 
प्लॉट नं . ५/ ए 
प्लॉट नं .५ 
प्लॉट नं .४ 
प्लॉट नं .३ 
प्लॉट नं .२ 


१२ 


१६ 


३४.०७ 


१३ 


१०/३, ९ / १ क , १२/१ 
१०/३ , ९ / १ क , १२/१ 
१०/३ , ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


५०.५५ 


१४ 


१६ 


४ ९ .८३ 


१५ 


१६ 


५०.२७ 


प्लॉट नं .१ 


१०/३ , ९ / १ क , १२/१ 
१०/३, ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


१६ 


५०.४१ 


१७ 


१०/३, ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


५८.७० 


प्लॉट नं . १ ए 
प्लॉट नं .२ 
प्लॉट नं .३२ 
प्लॉट नं .३३ 


१८ 


१०/३, ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


५५.२० 


१ ९ 


१०/३, ९ / १ क , १२/१ 


१६ 


५०.८३ 


२० 


१०/२ 


६ 


६२.८० 


प्लॉट नं .४५ 


२१ 


१०/२ 


६ 


२५.९ ७ 


प्लॉट नं . ४४ 
प्लॉट नं .४३ 


२२ 


१०/२ 


६ 


४७.७० 


१०/२ 


प्लॉट नं .४२ 


१८ पैकी 


१८ पैकी 


२३ 

६ 

५४.२० 
एच . बी. टाऊन ते नागनदी ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास ख.क्र . ११ ते २३, न.भू.क्र . १८ - ३९२११.०० चौ.मी. पैकी चेलिजधारक 
२४ 

४४.७५ 

कंम्पाऊंड वॉल 
२५ १८ पैकी 

६३.०० 
२६ 

५४.५७ कंम्पाऊंड वॉल 

भू.क्र.३८२ सी 
२७ 

९ २.० ९ 

सेक्रटरी मीटर रूम 
भू.क्र . १४४ , १४५, १४६ 

कंम्पाऊंड वॉल 
२८ 

७.८७ 

कंम्पाऊंड वॉल 


१८ पैकी 


१८ पैकी 


१८ पैकी 
१८ पैकी 


२ ९ 

५६.०० 

भू.क्र . ३८२ ए 
३० 

५७.७५ 

भू.क्र . ३८२ बी 
प्रजापती चौक ते वैष्णदेवी चौक ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . ४२१ - ९ ०३३.७६ चौ.मी. पैकी चेलिजधारक 
३१ 

४२१ 

८६.०७ कॉर्नर 
प्रजापती चौक ते वैष्णदेवी चौक ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . ४२४ - १४४४१ चौ.मी. पैकी चे लिजधारक 
३२ 

४२४ 

१२.१० कंम्पाऊंड वॉल 

भू . क्र . ७३०/३ 
३३ 

४२४ 

२३.४० कंम्पाऊंड वॉल 


भू . क्र . ७३०/२ 
कंम्पाऊंड वॉल 


३४ 


४२४ 


२२.५१ 


३५ 


४२४ 


३८.२० 


भू . क्र . ७३०/१ 
कंम्पाऊंड वॉल 
भू . क्र . ७३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १ ९ ४१ 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 


( ५) 
चौ . मी . 


प्रजापती चौक ते वैष्णदेवी चौक ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . ४२५ - ७२८५.५० चौ.मी. पैकी चे लिजधारक 
३६ 

४२५ 

७७.३० 

कंम्पाऊंड वॉल 

भू . क्र . ७२८ , ७२ ९ 
३७ 

४२५ 

४२.७८ कंम्पाऊंड वॉल 

भू . क्र . ७२७ 
३८ 

४२५ 

५१.३० कंम्पाऊंड वॉल 


भू.क्र .७२६ 
कंम्पाऊंड वॉल 


३ ९ 


४२५ 


१३०.७३ 


भू . क्र . ९ १८ , ९ १ ९ , ९ २० 
कंम्पाऊंड वॉल 


४० 


४२५ 


४३.९ ५ 


भू.क्र.९ २१ 
कंम्पाऊंड वॉल 


४१ 


४२५ 


३०.८० 


भू . क्र . ९ २२ 
कंम्पाऊंड वॉल 


४२ 


४२५ 


३६.६६ 


भू . क्र . ९ २३ 
प्रजापती चौक ते वैष्णदेवी चौक ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . ४२६ - ७९ २०३.८१ चौ.मी. पैकी चेलिजधारक 
४३ 

४२६ 

३८.३२ कंम्पाऊंड वॉल 

भू . क्र . ९ २४ 
४४ 

४२६ 

३५.९ ८ कंम्पाऊंड वॉल 

भू . क्र . ९ २५ 
४५ 

४२६ 

४४.५१ कंम्पाऊंड वॉल 

भू . क्र . ९ २६ 
प्रजापती चौक ते वैष्णदेवी चौक ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . ४२७ - ६५५५ ९.९ ३ चौ.मी. पैकी चे लिजधारक 
४६ 

४२७ 

८८.७१ वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ २६ ए . बी . 
४७ 

४२७ 

२ ९ .६४ वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ २७ 
४८ 

४२७ 

७०.८५ 

वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ २८ , ९ २९ 
४ ९ 

४२७ 

५५.४३ 

वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ ३० 
५० 

४२७ 

५४.८८ 

वॉल कम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ ३१ 
५१ 

४२७ 

४६.५० 

वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ ३३ 
५२ 

४२७ 

४६.७३ 

वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . ९ ३४ 
५३ 

४२७ 

५०.१ ९ वॉल कंम्पाऊंड 

भू.क्र . ९ ३५ 
ना .- एक -३ ( १६६२ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ /भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 


( ६ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


५४ 


४२७ 


४८.७२ 


वॉल कंम्पाऊंड 


५५ 


४२७ 


५०.९ १ 


भू . क्र . ९ ३५ ए 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . ९ ३५ बी 
वॉल कंम्पाऊंड 


५६ 


४२७ 


४७.२५ 


५७ 


४२७ 


३४.२३ 


भू . क्र . ९ ३६ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . ९ ३७ 


प्रजापती चौक ते वैष्णदेवी चौक (उजवी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यासचेलिजधारक 

५६४.२५ 

५.६७ 


५८ 


४११ 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . २३४ 
वॉल कंम्पाऊंड 


५ ९ 


४१० 


५६४.२५ 


१२.७१ 


भू . क्र . 

२३३ 
वॉल कंम्पाऊंड 


६० 


४० ९ 


५६४.२५ 


३६.७१ 


६१ 


४०८ 


५६४.२५ 


३ ९ .०७ 


६२ 


४०६ 


५६४.२५ 


३१.०७ 


६३ 


४०४ 


५६४.२५ 


२ ९ .७७ 


भू . क्र . २३२ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . २३१ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . २२ ९ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . २२७ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . २२६ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . ५ ९ 
वॉल कंम्पाऊंड 


६४ 


४०३ 


५६४.२५ 


१७.१ ९ 


६५ 


४०१ 


५६४.२५ 


२८.१ ९ 


६६ 


४०० 


५६४.२५ 


२ ९ .३४ 


६७ 


३ ९९ 


५६४.२५ 


२८.९ १ 


भू . क्र . ५८ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . ५७ 
वॉल कंम्पाऊंड 
भू . क्र . ५६ 


६८ 


३ ९ ८ 


५६४.२५ 


२३.६० 


६ ९ 


३ ९ ७ 


५४६.०० 


२६.४० 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ५५ 
वॉल कंम्पाऊंड 


७० 


३ ९ ६ 


५४६.०० 


३२.७५ 


भू . क्र . ५४ 
वॉल कंम्पाऊंड 


७१ 


३ ९ ५ 


५४६.०० 


२५.८१ 


भू . क्र . ५३ 
वॉल कंम्पाऊंड 


७२ 


३ ९ ४ 


५६४.०० 


३१.३१ 


भू . क्र . ५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६, २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


११ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 


( ५ ) 
चौ . मी . 


७३ 


३ ९ ३ 


५४६.०० 


३३.६३ 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ५१ 
वॉल कंम्पाऊंड 


७४ 


२६७ 


७७३.७५ 


२ ९ .०० 


भू . क्र . ४ ९ 
वॉल कंम्पाऊंड 


७५ 


२६६ 


५४६.०० 


३ ९ .४४ 


भू.क्र .४८ 


७६ 


२६५ 


५४६.०० 


३८.२३ 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ४७ 


७७ 


२६२ 


५ ९ ०.८ ९ 


३८.७१ 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ४४ 


७८ 


२६१ 


५४६.०० 


४०.०३ 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ४३ 
वॉल कंम्पाऊंड 


७ ९ 


२५ ९ 


४०.३८ 


भू.क्र.४१ 


८० 


२५८ 


३१.९ ० 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू.क्र . ४० 
वॉल कंम्पाऊंड 


८१ 


२५७ 


७८०.०० 


२४.८१ 


भू . क्र . ३९ 


एच.बी. टाऊन ते बँक ऑफ इंडिया ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न भू.क्र . १६० - २१८५०.५० चौ . मी . पैकी चेलिजधारक 
८२ 

१६० 

१६०.०० 

कॉनर भू.क्र .८१ 
८३ 

१६० 

१५४.१३ 

वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ८४ 


८४ 


१६० 


१०४.८६ 


वॉल कंम्पाऊंड 


भू . क्र . ८५ 


८५ 


१६० 


१६५.३२ 


भू . क्र . ८६ 
भू . क्र . ८७ 


८६ 


१६० 


१४ ९ .८४ 


एच . बी . टाऊन ते बँक ऑफ इंडिया ( डावी बाजू) नागपूर सुधार प्रन्यास न .भू.क्र . १७४ - १३३६२.२५ चौ . मी . पैकी चेलिजधारक 
८७ 

१७४ 

३२.०० भू . क्र . ६० 
८८ 

१७४ 

३२.१३ भू . क्र . ३४ 
८ ९ 

१८० ५१४.५० 

८०.०७ वॉल कंम्पाऊंड 

भू . क्र . १५ सी 


९ ० 


१८६ 


२४ ९ .७५ 


३६.०० 


भू.क्र .५ 


९ १ 


१७४ 


६४.०० 


९ २ 


१७४ 


४४.०० 


भू . क्र .४ 
जी . आय . शीट , 
भू.क्र .२०१ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ /भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


( १) 


( २ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
चौ . मी . 


( ६ ) 


( ५ ) 
चौ . मी . 


९ ३ 


१७४ 


५२.०० 


जी . आय. शीट , 


भू . क्र . १ ए 
घर जी . आय . शीट 


९ ४ 


२०२ 


१७२४.७५ 


३६८.०० 


नागपूर सुधार प्रन्यास न.भू.क्र . ३२९ - ३३४३१.३० चौ . मी . पैकी चे लिजधारक 


९ ५ 


३२ ९ 


१११.०० 


वॉल कंम्पाऊंड, 


भू . क्र . २७२ 
भू . क्र . २७६ 


९ ६ 


३२९ 


१२७.०० 


९ ७ 


३२ ९ 


१३८.०० 


भू . क्र . २७७ 
वॉल कंम्पाऊंड, 


९ ८ 


३३० 


२४५६.३७ 


१८४.०० 


भू . क्र . २७८ 
वॉल कंम्पाऊंड, 


९९ 


३२ ९ 


३३४३१.३० 


९ ३.०० 


१०० 


३२ ९ 


१०१.०० 


भू . क्र . २७ ९ 
भू . क्र . २८० 
वॉल कंम्पाऊंड, 
भू . क्र . २८१ 


१०१ 


३२ ९ 


१००.०० 


१०२ 


३२ ९ 


१०५.०० 


भू . क्र . २८२ 


१०३ 


३२ ९ 


११६.९ ० 


भू . क्र . २८३ 
वॉल कंम्पाऊंड. 


१०४ 


४३२ 


२१०१.४० 


८४.९ ५ 


भू.क्र.१ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


६१४२.६२ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : -भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्फत नागपूर - रायपूर राजमार्गावर ( N.H. -6) मौजा- पारडी, तहसिल नागपूर शहर , 
जिल्हा नागपूर , नागपूर शहराचेमंजूर विकास योजनेअंतर्गत विद्यमान रस्त्याचे( १) पारडी ऑक्ट्राय नाका ( एम.एस.ई.बी.) १३२ के.व्ही.ए. स्टेशन) ते 
नागपूरकडे भगवती रोडलाईन्स पावेतो (४२.०० मी .),( २ ) श्रेयस ऑर्थोपेडीक हॉस्पीटल ते पृथ्वी हार्डवेअर (रेल्वे-क्रॉसिंग ) पावेतो ( ४५.०० मी .), 
( ३) संजय इंटरप्रायजेस (रेल्वे-क्रॉसिंग ) ते श्वेतांबर जैन मंदिर पावेतो ( ४२.०० मी .), (४ ) संत तुकाराम चौक येथून कळमनाकडे जाणा- या राज्य 
मार्गावरील उजवीकडील हॉटेल गोमतीच्या बाजूचा मोकळा प्लॉट व डावीकडील हल्दीराम फुड प्रॉडक्टच्या कार्यालयाचा भाग ( ४५.०० मी .), 
( ५) मे . गुप्ता ट्रेडर्स देशपांडे ले - आऊट ते श्रीमती कृष्णादेवी नंदकिशोर सारडा मातृछाया प्लॉट नं . ९२७, देशपांडे ले- आऊट ( ३६.०० मी .) विकास 
योजना रस्ता रुंदीकरण करण्याबाबत . 

प्रकल्पा कार्याचे वर्णन : -भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मार्फत नागपूर- रायपूर राजमार्गावर ( N.H.-6) मौजा-पारडी, तहसिल नागपूर शहर, 
जिल्हा नागपूर, नागपूर शहराचे मंजूर विकास योजनेअंतर्गत विद्यमान रस्त्याचे ( १) पारडी ऑक्ट्राय नाका ( एम.एस.ई.बी.) १३२ के.व्ही.ए. स्टेशन ) ते 
नागपूर कडे भगवती रोडलाईन्स पावेतो ( ४२.०० मी .),( २) श्रेयस ऑर्थोपेडीक हॉस्पीटल ते पृथ्वी हार्डवेअर (रेल्वे- क्रॉसिंग) पावेतो ( ४५.०० मी .), 
( ३) संजय इंटरप्रायजेस ( रेल्वे-क्रॉसिंग ) ते श्वेतांबर जैन मंदिर पावेतो ( ४२.०० मी .), (४) संत तुकाराम चौक येथून कळमनाकडे जाणा- या राज्य 
मार्गावरील उजवीकडील हॉटेल गोमतीच्या बाजूचा मोकळा प्लॉट व डावीकडील हल्दीराम फुड प्रॉडक्टच्या कार्यालयाचा भाग (४५.०० मी .), 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १६ , २०१९ / भाद्रपद २५ , शके १९ ४१ 


१३ 


( ५) मे . गुप्ता ट्रेडर्स देशपांडे ले - आऊट ते श्रीमती कृष्णादेवी नंदकिशोर सारडा मातृछाया प्लॉट नं . ९ २७, देशपांडे ले - आऊट (३६.०० मी .) विकास 
योजना रस्ता रुंदीकरण करण्याबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ : -नागरी विकास क्षेत्रात पायाभूत प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतूकीतील अडथळे दूर होवून सुनियोजित शहरातील नगर 
विकास प्रकल्पाप्रमाणे वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून अपघात प्रमाण कमी करणे व नगर सर्वांगसुंदर करणे नागरीकांना त्यानुसार मोबदला देणे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे नगर रचना विभाग , महानगर पालिका , नागपूर शहर यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


अश्विन मुदगल , 


जिल्हाधिकारी , 


नागपूर : 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ . 


नागपूर . 


ना .- एक -४ ( १६६२ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


